भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
या लेखाशिर्षाखालील निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-४ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ मे, २०२१ 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि. ०६ एप्रिल,२०२१ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.७ एप्रिळ, २०२१ 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१२ मे, २०२१ 
प्रस्तावना:- 
भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) योजनेंतर्गत १३ कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाली न्यायालयीन 
बाब म्हणून श्री. तांबोळी या कर्मचा-यास थकीत रोजंदारी वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) या लेखाशिर्षाखाली 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अनु प्रधान /लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दीष्ट | अर्थसंकल्पिय | वितरीत प्रस्तावित 
क्र अंदाज सन निधी वितरण 

२०२१-२२ 
(१) (२) (3) (४) (4) 
| . | मागणी क्रमांक एक्स१, १६२३ १६२ ८१ 


२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२- समाज कल्याण, 
१०४- वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे 


कल्याण, 
(०१ वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे 
कल्याण, 
(०१) (०१) भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५- 
२८७८) 


१३ कार्यालयीन खर्च 


३. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ येथे दर्शविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. ६ एप्रिल,२०२१ च्या परिपत्रकात 
नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-४ 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारीक संदभ क्र.१२५/२०२१/व्यय-६ दि.१२.०५.२०२१ अन्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५२८११५३५०६०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA बक्कळ 
SITARAM JARANDE © = 


(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई / नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी (का-९), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. निवड नस्ती (का-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


